महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३११८/प्र. क्र.१४२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जुले, २०१८ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 


शासन आदेठा- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक १ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ Helles कलम ६ नुसार बदली करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. 
तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष 
आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे 
घेण्यात आलेला आहे. 


२. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरून सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व 
मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
| a | 2 3 1 ce 
q | श्रीमती ज्योती परिहार, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ), विनंतीनुसार रिक्‍त 
गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. हवेली, जि. प. पुणे पदावर 
जि. पुणे 


३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकःबदली-३ ११८/प्र. क्र.१४२/प्रशा-२ 
४. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. 


प. सदर आदेशा "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधीळ नियम ४(४(दोन) व नियम ४ (५) मधील 
तरतूदीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१२५९५८५९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Ravindra 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad १९-४7 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पुणे 
३) सर्व शिक्षण संचालक 
४) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे 
६) शिक्षणाधिकारी (प्राथ. / माध्य. / निरंतर), जि. प. पुणे 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


